आदिवासी विकास सेवेतील, गट-अ व गट-ब 


मधील 
बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन Sal क्रमांकः बदली-४०२१/प्र.क्र.१२१/का.१५ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा - 


अधिकाऱ्यांच्या 


नियतकालिक 


१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२०/प्र.क्र.१२९/का.१५, 


दि.१८.०३.२०२१. 


३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या.१२, 


दि.२९.०७.२०२१ 


शासन आदेठा- 


आदिवासी विकास सेवेतील सहायक आयुक्त / वरिष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी 


(श्रेणी-२), गट-अ तसेच सहायक प्रकल्प अधिकारी / संशोधन अधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील 


खालील नमूद अधिकाऱ्यांची नियतकालिक बदली करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिका-यांचे नाव व पदनामव | बदली नंतर पदस्थापनेचे ठिकाण शरा 

क्र. सध्याचे कार्यरत ठिकाण 

्ि श्री.संतोष शंकरराव ठुबे, प्रकल्प | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
विकास प्रकल्प, राजूर तपासणी समिती, नाशिक-२ 

२. श्री. पी. के. थेटे, विधी अधिकारी, | विधी अधिकारी, अनुसूचित जमाती रिक्‍त पदावर 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी | प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
समिती, नागपूर नंदूरबार 

३. श्रीम. ममता रामदास विधळे, सहायक | संशोधन अधिकारी, अनुसूचित रिक्‍त पदावर 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला समिती, किनवट 

४. श्री. निलय वसराम राठोड, सहायक | सहायक प्रकल्प अधिकारी, रिक्‍त पदावर 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर 


एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, गडचिरोली 


शासन SSS HATH: बदळली-४०२१/प्र.क्र.१२१/का.१५ 


५. | श्री.गोधाजी सोनार, संशोधन | सहायक प्रकल्प अधिकारी, | विनंती बदलीने Rat 
अधिकारी, अनुसूचित जमाती | एकात्मिक आदिवासी विकास| होणाऱ्या पदावर 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती, | प्रकल्प, पांढरकवडा 
गडचिरोली 

६. | श्री. चंद्रकांत दगडू पवार, संशोधन | सहायक प्रकल्प अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
अधिकारी, अनुसूचित जमाती | आदिवासी विकास आयुक्तालय, 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे नाशिक 

७. | श्री. अमोल मेतकर, सहायक प्रकल्प | सहायक प्रकल्प अधिकारी, | श्री. अहीर यांची बदली 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी | एकात्मिक आदिवासी विकास | रद्द करुन होणाऱ्या रिक्‍त 
विकास प्रकल्प, तळोदा प्रकल्प, धारणी अंतर्गत मोर्शी या पदावर 

उपकार्यालयात 

८. । श्रीम, सायराबानो एल. हिप्परगे, | सहायक प्रकल्प अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
संशोधन अधिकारी, अनुसूचित जमाती | एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदूरबार । प्रकल्प, नंदूरबार 

९. श्री. नितीन इसोकर, सहायक प्रकल्प | सहायक प्रकल्प अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी | एकात्मिक आदिवासी विकास 
विकास प्रकल्प, नागपूर प्रकल्प, चिमूर 

| श्रीम. शकुंतला शिंदे, सहायक प्रकल्प | संशोधन अधिकारी, अनुसूचित रिक्‍त पदावर 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी । जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
विकास प्रकल्प, डहाणू समिती, पालघर 

रं श्रीम, रोषणा चव्हाण, संशोधन | संशोधन अधिकारी, अनुसूचित Raat पदावर 
अधिकारी, अनुसूचित जमाती | जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर । समिती, यवतमाळ 

१२. | श्री. अरुण पी. पवार, सहायक प्रकल्प | सहायक प्रकल्प अधिकारी, Rad पदावर 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी | एकात्मिक आदिवासी विकास 
विकास प्रकल्प, कळमनुरी प्रकल्प, पेण 

१३. | श्री. प्रशांत के. साळवे, सहायक प्रकल्प | संशोधन अधिकारी, अनुसूचित रिक्‍त पदावर 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी । जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
विकास प्रकल्प, जव्हार समिती, ठाणे 

१४. | श्रीम. गितांजळी निकम, सहायक | संशोधन अधिकारी, अनुसूचित | श्रीम. रोषणा चव्हाण 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक | जमाती प्रमाणपत्र तपासणी । यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर 


आदिवासी विकास प्रकल्प, पुसद 


समिती, नागपूर-१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन SSSI HATH: बदली-४०२१/प्र.क्र.१२१/का.१५ 


२. संबंधित अधिकाऱ्यांना सदर आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी विहित मुदतीत 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


३. श्री. आर.एस. अहीर, सहायक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
पुसद यांची बदली आदेशा क्र. आस्था-२०२०/प्र.क्र.१४७/का.१५, दि.१६.०६.२०२१ या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत आहेत. 


४. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ व कलम ६ च्या परंतुकामधील 
तरतूदीन्वये तसेच संदर्भाधीन क्र. ०२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींन्वये सक्षम प्राधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या करण्यात येत आहेत. 


५. उपरोक्त अ.क्र.३ येथील नमूद शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१० अनुसार उपरोक्‍त नमूद बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीमध्ये बदलीच्या 
ठिकाणी रुजु व्हावे. अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


६. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ बदलीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली LE करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदर कृती म.ना.से. (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्याने सदर बाब गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
storie” शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. हे आदेठा तात्काळ अंमलात येतील. 

सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१९०११३०९२४ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Subrao Naray: 


Subrao Narayan ण ण 


2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1eb8ab54859eae 


7920c9d0d1f622, 


7 ialNumb: Sbb5862d0e 13 1a274d92f7a 1 acef953e01301c1b0fb 
h | Nn e 615dc6cce4812bded257, ‘Subri le 


Date: 2021.08.10 18:12:06 +05'30' 


(श्री. सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (आदिवासी) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी) यांचे खाजगी सचिव 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Sea HATH: बदळी-४०२१/प्र.क्र.१२१/का.१५ 


3. सचिव (आ.वि.वि.) यांचे स्वीय सहायक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक /अमरावती /नागपूर. 
७. सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये, 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई, 
१०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.संबंधित अधिकारी 

१५.निवडनस्ती/आ.वि.वि. का.१५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


